परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करणेबाबत 


श्री दिनकर FR पावरा, उपसंचालक 


महाराष्ट्र शासन 


आदिवासी विकास विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः परिवी-२११९/प्र.क्र.१९५/का.१५ 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 


दिनांक: २७ जानेवारी, २०२०. 


१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आस्था -२०११/ प्र.क्र.१६९/ का.१५, 


२) सामान्य प्रशासन विभाग, 


१२. 


१६. 


छासन निर्णय क्र. 


परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ 


3) आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांचे पत्र क्र. आस्था-२०१९/ प्र.क्र.२५/ 


वाचा - 
दि.१७.११.२० 
दि.२९.०२.२० 
का.१(१/०५, 
शासन आदेशा:- 


दि.०१.०१.२०२०. 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. ०१ च्या शासन निर्णयान्वये श्री दिनकर RT पावरा यांची उपसंचालक, 


अनुसुचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, नंदूरबार, गट-अ या पदावर दोन वर्षांच्या परिवीक्षाधीन 


कालावधीकरीता नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदरचा कालावधी पूर्ण झाल्याने श्री पावरा यांचा 


परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतचा प्रस्ताव संदर्भाधीन क्र.०३ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाला आहे. 


2. 


AR सेवेतील अधिकारी / कर्मचारी यांचा परिवीक्षाधीन काळावधी समाप्त करण्यासंदर्भातील 


संदर्भाधीन क्र.०२ येथील शासन निर्णयातील अटींची पूर्तता श्री पावरा, उपसंचालक यांचे प्रकरणी होत 


असल्याने त्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी पुढील तक्त्यात स्तंभ ५ मध्ये नमूद दिनांकास (म.नं.) समाप्त 


करण्यात येत आहे. तसेच त्यांची सेवा नियमितपणे पुढे चाळू ठेवण्याचा दिनांक स्तंभ ६ मध्ये नमूद करण्यात 


येत आहे. 
अ.  नाववपदनाम रुजू दिनांक | परिवीक्षाधीन | परिवीक्षाधीन | सेवा नियमितपणे 
क्र. कालावधीत कालावधी पुढे चालू 
घेतलेल्या | समाप्तीचा दिनांक ठेवण्याचा 
र्जा दिनांक 
| 2 १ 8 षु & 
( श्री दिनकर fort | दि.१९.११.२०१२ निरंक दि.३१.०५.२०१७ | दि.०१.०६.२०१७ 
पावरा, उपसंचाळक (म.नं.) (म.पू.) 
(दुसऱ्या संधीत 


विभागीय परिक्षा 
उत्तिणी 


शासन आदेडा क्रमांकः परिवी-२११९/प्र.क्र.१९५/का.१५ 
३. संबंधित सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती यांनी श्री. पावरा यांच्या पुढील 
वेतनवाढी मुक्‍त करण्याच्या अनुषंगाने उचित कार्यवाही करावी. 


४. सदर शासन आदेश सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. परिरि-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, 
दि.२९.०२.२०१६ मधील तरतूदींनुसार तसेच सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परिरि- 
२७१५/प्र.क्र.२०३/आठ, दि.२५.०८.२०१५ अन्वये प्रशासकीय विभाग प्रमुखास प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


द्‌. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००१२७१७४६४६४९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


GOVIND ह SA ane 
८ च्याच 
MAINKAR Se की 
(गोविंद माईणकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक, 

३. आयुक्त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे, 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई /नागपूर 

५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 

६. सर्व सहआयुक्त, अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्र तपासणी समिती, 

७. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

८. संबंधित अधिकारी, 

९. निवडनस्ती (का.१५). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


